आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२३- 
२४ अंतर्गत कार्यक्रम खर्चाच्या 
योजनांतर्गत निधी वितरण. 

(कार्यक्रम खर्च-मागासवर्गीय कल्याण) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. ०२ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २८ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 

2) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, 
दि.०५.०४.२०२३, दि.२७.०४.२०२३ व दि.०५.०६.२०२३, दि.१३.०७.२०२३, 
दि.२८.०७.२०२३,  दि.२५.०८.२०२३,  दि.५.०९.२०२३,  दि.२५.०९.२०२३, 
दि.२०.१०.२०२३, दि.८.११.२०२३ व दि.१७.११.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२३” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिळेली आहे. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील 
शासन परिपत्रकास अनुसरून वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
(BEAMS) वितरण प्रणालीवर अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चातर्गत योजनांच्या अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या 
बाब क्र. ०१-वेतन या बाबींकरीता अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या (वेतन) सहाय्यक अनुदाने-३६ ,७२ ते ७५%, 
-१०कंत्राटी सेवा या बाबीकरीता ६०% तसेच -३४शिष्यवृत्ती व विद्यावेतने या बाबीकरीता १००% 
मर्यादेतील निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. 


आता वित्त विभागाने वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी वितरण मर्यादेच्या 
अनुषंगाने आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत संदर्भाधीन क्र.२ येथील 
शासन निर्णयान्वये यापुर्वी वितरीत केलेला निधी विचारात घेऊन उपलब्ध मर्यादेतील उर्वरीत निधी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-४ व टी-५ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे 
उपलब्ध निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील विहीत तरतुदी व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


३. सदर हासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध 
करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१११६१४०८०६७२२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, RAJENDRA ४५ 


ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e429342 1 ba2dfa8 
D E VA RA M a7 1cad3864b9b289879d173b67fcdc, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=F617DED8E7 182679ED107E635111 


BHAWARL, _ एरी 
(राजेंद्र दे.भवारी 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर. 
८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


| आ.वि.वि. झासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.२८ नोव्हेंबर, 2023 सोबतचेविवरणपत्र | 


(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नाव बाब/ उद्दीष्ट सन २०२३-२४ | सदर शा.नि.न्वये | नियंत्रक अधिकारी 
क्र क्रमांक साठीची वितरीत करण्यात 
अर्थसंकल्पिय | येत असलेली 
तरतूद तरतूद 
Pat २ ३ [1 ४ षु ६ 
मागणी क्र.टी-४ 
१ । ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची | १०-कंत्राटी सेवा ५००० ५००.०० उप सचिव, 
अंमलबजावणी (२२५१०८४८) एकूण ५००० ५००.०० | आदिवासी विकास 
विभाग, मंत्रालय 
एकूण मागणी क्र. टी-४ ५००० ५००.०० 
मागणी क्र. टी-५ 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 


०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 


२ | आदिवासी विकास आयुक्तालय - | ०१-वेतन ६८०८९० ४७६६२.३० | आयुक्त, आदिवासी 
क्षेत्रीय यंत्रणांचे बळकटीकरण | १०-कंत्राटी सेवा १२८७३ १२८७.३० | विकास, नाशिक 
(22249383) एकूण ६९३७६३ ४८९४९.६० 

3 | अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र । ०१-वेतन ३२५००० २६०००.०० | आयुक्त, आदिवासी, 
तपासणी समिती (२२२५४१२२) १०-कंत्राटी सेवा १५०००० १५०००.०० । संशोधन व प्रशिक्षण 

एकूण ४७५००० ४१०००.०० संस्था, पुणे. 

४ | आदिवासी मुलांसाठी व मुलींसाठी | ०१-वेतन १३५४८४७ ९४८३९.२९ | आयुक्‍त, आदिवासी 
शासकीय वसतीगृह (२२२५डी७२५) | १०-कंत्राटी सेवा १७०००० १७०००.०० | विकास, नाशिक. 

एकूण १५२४८४७ १११८३९.२९ 

५ | आश्रमशाळा समुह (२२२५डी७३४) ०१-वेतन ८९००००० | 0.00 | 

१०-कंत्राटी सेवा ८३०००० ८३०००.०० 
एकूण ९७३०००० ८३०००.०० 

६ | (०१)(७३) स्वयंसेवी संस्थांना ३६-सहाय्यक १४०००००० ११२००००.०० 
आश्रमशाळा व मुलगोद्योत्तर अनुदाने (वेतन) 
आश्रमशाळा चालविण्यासाठी एकूण १४०००००० ११२००००.०० 
सहाय्यक अनुदाने(२२२५एफ१२९) 

एकुण २२२५ २६४२३६१० १४०४७८८.८९ 

२४२५-सहकार 

७ | (०१)(०८) महाराष्ट्र राज्य सहकारी | ३६-सहाय्यक ३५०००० २४५००.०० | आयुक्त, आदिवासी 
आदिवासी विकास महामंडळास | अनुदाने (वेतन) विकास, नाशिक. 
वित्तीय सहाय्य (२४२५०८५३) 

८ | (०१(१०) ठबरी आदिवासी विकास | ३६-सहाय्यक २५००० १७५०.०० 
महामंडळास वित्तीय सहाय्य | अनुदाने (वेतन) 

(28249348) 
एकुण २२२४ ३७५०००.०० २६२५०.०० 
एकूण मागणी क्र.टी-०५ २६७९८६१० १४३१०३८.८९ 
एकूण टी-०४--टी-०५ २६८०३६१० १४३१५३८.८९ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


